कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) यांच्या 
बदल्या व नियुक्त्या. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-१११८/(३२३/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०३ नोव्हेंबर, २०१८. 


शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील 


तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


या संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या बदलीने नियुक्त्या / पदस्थापनेत बदल खाली दर्शविल्याप्रमाणे करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र Eras ad | सध्या धारण करीत असलेले | बदलीने नियुक्तीचे पद 24. 
पद 
Fae | 2 3 ee ५ 
तुळशीराम सुर्यवंशी. | पाटबंधारे विभाग, धुळे. गुण नियंत्रण विभाग, | कलम ४(५) नुसार. 
धुळे. (विनंतीनुसार) 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांना कळविण्यात येते की, सदर नियुक्‍्ती/पदस्थापना दिलेल्या 


अधिका-यास आपल्या नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


तसेच, संबंधीत अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 
कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 
doesttclass1.wrd@maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडी त्वरित कळवावे. 
३. संबंधीत अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


४. विनंतीनुसार बदली असल्याने प्रवास भत्ता व पदग्रहण अवधी अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकःएलटीएस-१११८/(३२३/२०१८)/आ.(वर्ग-१) 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११०३१३१७३८६०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Namdeo Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
‘es Department, 


ou=Wi 
postal 


Sanjay Nam deo ८४ ao ste Maharshi, 
2.5.4.20=5459d36186f52b61cb47b4246001e4c0bb 
d80c48f89adea8f0037e8608934214, 

Ja d h av serialNumber=5d495c041ec26693ec8970305b3bf7 
4fd0e430fcd53917c7f440a44ac2dc6a30, cn=Sanjay 
Nam ladhai 
Date: 2018.11.03 13:20:51 +05'30' 


(संजय जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा प्रकल्प व विकास)/ सचिव (जलसंपदा व्यवस्थापन व लाक्षेवि), जलसंपदा 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
३. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
६. सर्व अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग. 
खाजगी सचिव, मा. मंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई. 
खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा),मंत्राळय, मुंबई. 
. उप सचिव (सेवा) / अवर सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. संबंधीत अधिकारी. 
१२. कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


